अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक 
२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २३.०९.२०२२. 
वाचा - 
१) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दि.०६/०२/२००३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-२, दि.१४.०३.२०२२. 
३) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर यांचे जा.क्र. ३८९५/गोप्रम/आली- 
१/मुदतवाढ/२०२२, दिनांक १०.०८.२०२२ चे पत्र. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.१८.०८.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
आस्थापनेचा आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प 
मंडळ, नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७८७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २९ पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते 
दि. ३१.०८.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले 
आहेत. 
शासन निर्णय :- 

आता संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, 
नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
७८७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २३ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक 
२८.०२.२०२३ पर्यंत खाली अटींच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 
) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 
) उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


AD 


AN 


oc 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


५) यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचे 
नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 


उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५ मुख्य 
लेखाझीर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च,(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना गुंतवणूका, (ov) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 
(०४(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंठादान (संगणक संकेतांक ४७०१ आय 
१७१) (अनिवार्य) " तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य 
लेखाझीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमाना गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ एच ६६५)(कार्यक्रम)" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि. १८.०८.२०२२ 
अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२३१८०२४८२०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
A b h K h Peden’ ney by Abhay Keshaorao vegeta, 
a _ AY RESNAOKAO ७००५ 00 ळा 
सहपत्र : परिशिष्ट - “अ” आणि “ब Yedsikar Se 
Date: 2022.09.23 18:06:10 +05'30' 


(अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत सहपत्रासह - 

१. वित्त विभाग(व्यय-१२), मंत्राळय,मुंबई. 

२. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर. 

यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चूकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. मोप्र-(२) संग्रहार्थ 


>>» 0०८ AV 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-२, दिनांक २३.०९.२०२२ चे सहपत्र 
दिनांक ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
नियत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे एकूण पदे ७८७ 


कार्यालयाचे नाव 


eS | 
sere अभियंता,| «tarot 1111111113 
गोसीखुर्द  प्रकल्प| २ ।कार्यकारी अभियंता/उप अधीक्षक अभियंता/ सहायक 
मंडळ, नागपूर अधीक्षक अभियंता 


७ ।मुख्य आरेखक 
वरिष्ठ लिपीक 


र 
टंकलेखक 


टंकलेखक 


१५ [सहा.भाडारपाल 


कार्यकारी अभियंता 
2 ।उप कार्यकारी अभियंता / उप अभियंता 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


oe 
raed 
कसिणक [क 
क्या 

Ew 
a 
a 
ral 
a 
a 


एकूण 


“९५० 
itt 


2.9 गोसीखुर्द धरण उप विभागीय अभियंता 


८८ a 
उपविभाग क्रमांक १ भ 
tetas ome lait >)". 
ra ii rs 
: 
Ea 
ee] 
niger [irae 1१ 
उपविभाग क्रमांक ३, 
गोसीखुर्द a4 
om 
अनुरेखक 


em 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


+|- 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


९ ।वाहन चालक ज्य 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 

गोसीखुर्द उजवा | १ |उप विभागीय अभियंता शिक 
कालवा उपविभाग कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


क्रमांक ४, वाही कि कक 
(पवनी) र 


॥व्क्लिखकि Si 
peer 
र 
विकरा [१ 
a 

al 


गोसीखुर्द वसाहत व | १ |उप विभागीय अभियंता 


भांडार उपविभाग, कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


गोसीखुर्द लका 


र 
eee [क| 

असक [क 

वळा 

बड व्हा 

al 

Teter [a itaiwater | 
क्रमांक १४, नागभिड कका 
र 

॥व्क्लिळकि [क 

fee [क| 

ie 

Pa 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


विभाग व उपविभागातील एकूण 


३ कार्यकारी अभियंता, |_१_ 
आसोलामेंढा प्रकल्प शि 
नुतनीकरण विभाग 

ae 

१५ |विभागीय लेखापाल 


BS 
== 
ie wel 
=z 
Le 
La 4 
a 
a] 
Led 


दप्तरी 
नाईक 
शिपाई 


Bee 

ira 

३.१ |गोसीखुदे्जव [a mwa [१ 
वरिष्ठ लिपीक 


क्रमांक १, गोसीखुर्द | ३ |वरिष्ठ लिपीक 
(मुख्यालय तिरोडा) कनिष्ठ लिपीक 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 

3.2 ।|आसोलामेंढा प्रकल्प | १ |उप विभागीय अभियंता ॥ ae 
नुतनीकरण 9 
Su ee Le 

ae 

८ स्थापत्यअभियांत्रिको were | ४ 

ca 

2 

cs Se (ee 

ae 


© 
23 ]असेतमेनप्रकल्ग १ ज्ककनतेवञमव्ता [1१ 
नुतनीकरण कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


उपविभाग क.९ मुल काडा 
र 
fee 
pee Cd 
i os 
rc 
a 

४ aor ri 
ahaa 
a 

a 
Ca 
a 


om 
3.4 |असोलामेंढा प्रकल्प उपविभागीय अभियंता 


नुतनीकरण कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहा.अभि. श्रेणी-२ 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


टंकलेखक 
अनुरेखक 


ral 
_१ उपविभागीयअभियंता | १_| 
उपविभाग कर.९, ध्या 
आवि) 
शि त्ये. 

iL el 
8 ed 
ee a 
४ कार्यकारी अभियंता , कार्यकारी अभियंता 
गोसीखुर्द पुनर्वसन Ee 
विभाग पथक, 
नागपूर कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहा.अभि. श्रेणी-_ | २ 

५ प्रथम लिपिक 
9 


$$ 
कनिष्ठ लिपिक/लिपिक-टंकलेखक/टंकलेखक ८ 
षु 


३.६ 'आसोलामेंढा प्रकल्प 


<a 
cas 
a 
ree 
Pe peel 
वहनचालळ 1111111117 
cal 


विभागीय लेखापाल — = 
92 | dled चालक 
नाईक 


नाक 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


५ कार्यकारी अभियंता, धा कार्यकारी अभियंता 
संकल्पचित्र पथके Lad 
विभाग, नागपूर [3 [aes अभियंता /शाखा अभियंता eT] 
Bate त. | 


५ ।कनिष्ठ लिपीक 

वि व 

| 

एकूण| १५ 

_१ उपविभागीय अधिकारी/अभियंता  |_9१ | 
प्रयोगशाळा, नागपूर 

a 

a 


एकूण १३ 
[ee Se SSR ae | 
संकल्पचित्र पथक | २ ।कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
क्र.१ अमरावती 


(मुख्यालय- नागपूर) 
वर्धा ea उप विभागीय अधिकारी/ अभियंता pee | 


संकल्पचित्र पथक | २ |कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी- 
क्र.२ अमरावती 
(मुख्यालय -नागपूर) 
pee 
Siu Ee 
48 Es 
नुतनीकरण विभाग 


क्र.१, मूल प्रथम लिपीक 


तव... 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


& 
७ (टंकलेखक 
ह 
९ 
| 90 | सहा.आरेखक 
संगणक 
१३ 
eae 
zs 
ळा व्हा 
एकूण] ३४ 
ca [असोलमेकप्रकल्य[_ a [staat | 
नुतनीकरण 
उपविभाग क्र.१, दि ममा 
a 
so] 
a 
=a 
i 
६२ [आसोलामेबप्रकल्व [१] 
नुतनीकरण 
उपविभाग, सावली 
cae 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


BS) & | 
yea) S| Sp 
G| a) ay 4 
१६६) 
=p 

3 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


wei 
a a 
६३ [आसोलामेळ प्रकल्प [_१_]उपविभागीयआओवता | 
उपविभाग क्र.३, मूल 
४ lofts लिपीक 


cf 
cad 
a 


६.४ आसोलामेंढा प्रकल्प Es उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


उपविभाग कर. &, मूल लक 


र 
५ व्क्लिखक Ci 

६ अख 1111111111 

४ 

२ 

१0 का क | 

a] 

एकूण| १८ 

विभाग व उपविभागातील एकूण पदे 

५ [कावकारीअमिवता, १ [कककारीकवता (व 
गोसीखुर्द उजवा ad 
रहपूरी तसायगाटा ४ fewest 
कसत] Ty Re 
६ कॅकिठलिवोक 111118 

टंकलेखक ३ 


: 
cfr 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


आरेखक 
सहा. आरेखक/आरेखक 


संगणक 


लघु टंकलेखक /निम्नश्रेणी लघुलेखक 


ध 
१७ 
१८ 
१९ 
20 ५ 
Bs 
नेतेुदज्जञ [१ [etait १ 
#4, ब्रम्हपूरी (खेड ॥. 
वसाहत) र 
काडा 
शिपाई 
चौकीदार 


ee 
Ed 


एकूण| १८ 


१७ 
१८ 
१९ 
२० 


गोसीखुर्द उजवा | १ |उपविभागीय अभियंता 


कालवा उपविभाग कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


कनिष्ठ लिपीक 

Ee 
1 | 
Lae 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


गोसीखुर्द उजवा 
कालवा उपविभाग 
क्रमांक ७, ब्रम्हपूरी 


_१ उपविभागीय अभियंता _|_6१_| 
कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
कज 


का 
a 
धुक 00001२ 
Cpe 
a 


गोसीखुर्द उजवा 
कालवा उपविभाग 
क्रमांक ८, ब्रम्हपूरी 


Cara 
a 
oy 
baa 
धुक 000011111२ 
i 
cs) 

al 


0.4 ।आसोलामेढा कालवा |. उपविभागीय अभियंता 


उपविभाग, ब्रम्हपूरी कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


काडा 

oad 

aa 

at 

oe 
१८ 


एकूण 


विभाग व उपविभागातील एकूण पदे 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 
८ कार्यकारी अभियंता, a कार्यकारी अभियंता 1 १_| 
घोडाझरी कालवे cael 
विभाग, नागमिड 
कका 
संगणक 


१ 
[ee 
Ea 
Ee 
4 
cash 
ooo 
ce 
cae 
To 
La 
ae 


भांडारपाल 

१४ सहा. भांडारपाल 
दप्तरी ० 
=a 
५ 
एकूण 
८.4 [घोडाझरी कालवे Es 
ment za 
=e 
a 
_१ | 
डि 


कन 
८.२ ।घोडाझरी कालवे Ee उपविभागीय अभियंता 


उपविभाग क्र.२ कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


3 
० 
Oo 
4 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


या 
cad 
a 
a 
a 

Z 


८.३ ।घोडाझरी कालवे धि उपविभागीय अभियंता 


उककनगीयआमवता 1111111 
उपविभाग क्र 
नागमिड दा 

a 
a 
2 i 
विकीवर [क| 
za 

८४ pemtare [१ Saat 1111१ 
सिंदेवाही on 

eee 
( स्यपत्यअभिगत्रिकीसलख्क [5 
र 
धि [२ 
कजा 
ra 

a 


८.५ 'आसोलामेंढा कालवे ea उपविभागीय अभियंता 


उपविभाग क्र.५, कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
ee! 
a 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


ie ed 
EL 
ed 
a 
____|__| १८ 
ca |लकळोडोलाशे | | ज्वकतनेय्वता [१ 
कालवे उपविभाग 
सिंदेवाही 
2 
=a 
३ 
हि क 
विक ee का १५ 
८.७ |लघु पाटबंधारे उपविभागीय अभियंता 
उपविभाग क्र.१, 
नागभिड 
कनिष्ठ लिपीक 
टंकलेखक 
=a 
za 


विभाग व उप विभाग मिळून एकूण) १५७ 


नियत अस्थायी आस्थापने वरील एकूण पदे 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) 


परिशिष्ट -ब 


दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
रुपांतरीत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे २३ 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-(२) दि. २३.०९.२०२२ चे सहपत्र 


अ.क्र पदनाम पदांची पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्ती 
संख्या दिनांक 
डि २ ३ a. ..__'| ५. 
i वाहक २ | १. मोहन झामराव गायकवाड ३०.०६.२०२३ 
२. उमाकांत रामाजी भोंदे २८.०२.२०२५ 
२ मुकादम | 9 | १. |हरिभाऊ मारोती राऊत ३१.०३.२०२४ 
3 मजूर १८. | १. देवीदास सोमा सहारे ३१.०७.२०२४ 
२. अरुण ईश्वर सेलोटे 39.02.2023 
3. (रमेश वारलु सुखदेवे ३१.०८.२०२३ 
४. 'शंकर te कावलकर ३१.१०.२०२५ 
५. आर.आर. तुती ३१.१२.२०२४ 
६. [sell प्यारेलाल अंबागडे ३१.०५.२०२३ 
७. रा.बा. बोंबले ३१.०१.२०२३ 
८. (श्रीमती गीता जी. ठाकूर ३१.१२.२०२२ 
९. ।प्रदीप जानराव कोहळे ३०.११.२०२२ 
। १०.|श्रीमती सुशिला बबन मेने ३१.१२.२०२२ 
। ११. देवराव महागुजी साखरवाडे ३०.११.२०२६ 
१२.|मोहन शिवप्रसाद ठाकूर ३१.०५.२०२५ 
93./d4e वासदेव राऊत ३१.१२.२०२५ 
१४. लखपती भिमराव मेश्राम ३१.१०.२०२३ 
१५.बबन दौलत नारनवरे ३१.०८.२०२६ 
१६.शिंतलप्रसाद बाबुलाल अग्नीहोत्री । ३०.०४.२०२४ 
१७. ग.का. श्रीरामे ३०.०६.२०२७ 
१८.एम.एम. dae ३०.०९.२०२५ 
४ चौकीदार २ | 4. (लालाजी उरकुडा चुधरी ३१.०३.२०२४ 
२. afore म. मेश्राम ३१.०८.२०२५ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे - २३ पदे 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


